औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील ७३ 
अस्थायी पदे दि.०१/०३/२०१९ पासून दि.३०/०९/२०१९ 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.औसुवआ-०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-८ मार्च, २०१९. 


पहा :- १) शा.नि.उ.ऊ व का वि,क्र.एफडीई-१०२००२/सीआर-१२६७(१)/२००४/कामगार-१, 
दि.२९/०६/२००४. 
२) शा.नि.उ.ऊव का वि, क्र.औसुवआ-१०१८/प्र.क्र.१४२/कामगार-१, 
दि.०८/१०/२०१८. 
३) प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संऔसुवआ/आस्थापना/२६९९/२ब, दि.२६/०२/२०१९. 
४) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र.१ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयाच्या सर्व पदांचा उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने आढावा घेण्यात येऊन 
वित्त विभागाच्या सहमतीने आकृतीबंधाबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यांत आळेले आहेत. 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील, राजपत्रित व अराजपत्रित ७३ अस्थायी पदे, 
दि.०१/१०/२०१८ पासून दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास, संदर्भाधीन क्र.२ येथे नमूद 
केलेल्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यांत आली होती. 
२. आता, सोबतच्या परिशिष्टातील "अ", "ब", "क", "ड", "इ" व "tH" येथे दर्शविलेली, ७३ 
अस्थायी राजपत्रित व अराजपत्रित पदे, दि.०१/०३/२०१९ पासून दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. परिशिष्ट "अ", "ब", "क" आणि "इ" मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४, 
मुख्यलेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, १०२ कामाची परिस्थिती व 
सुरक्षितता, (००) (09) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. परिशिष्ट "ड" मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४ मुख्यलेखाशिर्ष २२३०- 
कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ००४ संशोधन व सांख्यिकी (००) (०१) औद्योगिक 
कारणामुळे होणारे रोग व धोक्याचे उद्योग यामधील संशोधन (२२३० ०४५२) या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 
५. परिशिष्ट “फ” मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४ मुख्यलेखाशिर्ष २२३०- 
कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता (००) (०७) औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागाचे बळकटीकरण (२२३० ०९८९) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१ 


६. पदधारकांना शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले नेहमीचे भत्ते देण्यांत यावेत. तसेच सदर 
७३ अस्थायी पदांवरील वेतनाचा खर्च, हा, सन २०१९-२० या वित्तिय वर्षाकरीता मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 
७. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ 
प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Ge सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या १७७५///.॥8॥॥॥/859॥[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०३१२१२३८२३८३१० असा आहे. 
हा शासन निर्णय, डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


डं ‘ Digitally signed by Satish Bhartiya 
S t h Bh t DN: CN = Satish Bhartiya, C = IN, S = 
a | 5 7 7 ar lya Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Industry Energy and 


Labour Department 
Date: 2019.03.12 12:41:55 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीस्तव, 


१) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

२) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

३) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

४) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक 


प्रति, 

१) प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

२) सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य (द्वारा: प्रभारी संचालक, 

औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई) 
3) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ ळेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, मुंबई/ 
नागपूर. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१९/व्यय-१६ 
) 
) 


an 


S 


कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१/५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (कामगार-१) 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३१९/प्र.क्र.५१०/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१, दि.८मार्च, २०१९. 


परिशिष्ट “अ 
राजपत्रित पदे 


लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) ०१ 
वेतन” शी संबंधित पदे. 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील सर्व संवर्गातील अस्थायी पदांचा तपशील- 


अ. पदनाम पदांची ठिकाण वेतनश्रेणी पदनिर्मिती 
क्र. संख्या 
i अपर संचालक, 2 | मुंबई (9) रु.१५,६००- ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि. 
औद्योगिक सुरक्षा पुणे (१) ३९,१०० क्र.आस्थापना- १०२००/ 
व आरोग्य TS वेतन | (१२६७/भाग-(१/ २००४/ 
संचालनालय रु.६,९००/- ।काम-१, दि.२९/६/२००४ 
२ ।सह संचालक, 2 | मुंबई (9) रु.१५,६००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक सुरक्षा वसई (१) ३९,१०० एफडीई- ३२८०/१५९७/ 
व आरोग्य TS वेतन | का-६, दि.११/६/१९८१व 
संचालनालय रु.६,६००/- | क्र.एफडीई-२०९७/ ५५७/ 
का-११, दि.२३/५/१९९७ 
३ | Me संचालक, i कल्याण (१) रु.१५,६००- ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि.क्र. 
औद्योगिक सुरक्षा ३९,१०० एफडीई-३२९०/५३८४/ 
व आरोग्य ग्रेड वेतन | का-२, दि.१/१/१९९१व 
संचालनालय रु.६,६००/- | क्र.एफडीई-२०९७/ ५५७/ 
(एम.ए.एच.सेल) का-११, दि.२३/५/१९९७ 
४ | उप संचालक, & | ठाणे (१) रु.१५,६००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक सुरक्षा सह पुणे (१) (कार्य-२) ।३९,१०० एफडीई- ३२८०/१५९७/ 
व आरोग्य नाशिक (१) ग्रेड वेतन | का-६, दि.११/६/१९८१व 
संचालनालय नांदेड (१) रु.५,४००/- | क्र.एफडीई- १२१४३१ /का- 
सातारा (१) ३, दि.१३/८/६९ 
अहमदनगर (१) 
५ | उप संचालक, 22. | कल्याण (१ रु.१५,६००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक सुरक्षा वसई (१) ३९,१०० आस्थापना- १०२००/ 
व आरोग्य रायगड (१) TS वेतन | (१२६७/भाग-(१)/२००४/ 
संचालनालय अपर पुणे (२)(कार्य-३) | रु.५,४००/- । काम-१, दि.२९/६/२००४ 
सह पुणे (*१)(कार्य-२) अन्वये निर्माण करण्यात 
सह पुणे (*३)(कार्य-१) आलेल्या उपसंचालकांच्या 
नाशिक (२) २२ पदापैकी ४ पदे मुंबई 
धुळे (१) कार्यालयाकरीता मंजूर 
कोल्हापूर (२) करण्यात आली होती. परंतु 
सांगली (१) श्ा.नि.उ.ऊ.व का. वि. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१ 


औरंगाबाद (२) क्र.एफडीई- 0499/ 

अकोला (१) प्र.क्र.२९/ काम-१, 

अमरावती (१) दि.३१/५/२०११ *मुंबई 

नागपूर (२) कार्यालयातील उप 

भंडारा (१) संचालकांची ४ पदे-- अपर 
संचालक, पुणे येथे ३ पदे 
स्थलांतरीत करण्यात 


आलेली होती. ती ३ पदे सह 
संचालक (कार्य-१) येथे 
स्थलांतरीत करण्यात 
आलेली आहेत. व सह 
संचालक, पुणे (कार्य-२) येथे 
१ अशाप्रकारे स्थलांतरीत 
करण्यात आली आहेत. 


Digitally signed by Satish Bhartiya 


Satish Bhartiya ४ ण्य 


Maharashtra, OU = Industry Energy and 
Labour Department 
Date: 2019.03.12 12:42:33 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३१९/प्र.क्र.५१०/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१, दि.८ मार्च, २०१९. 
परिशिष्ट “ब” 
अराजपत्रित पदे 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची परिस्थिती व 
सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) ०१ वेतन” शी संबंधित पदे. 


अ. कार्यालय पदनाम । पदांची | वेतनश्रेणी पदनिर्मिती 
क्र. संख्या 
hae || २ 3 8 दु & 

| ओऔद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ । रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २०,२०० एफडीई-३२८०/ (१५९७ /का-६, 
मुंबई ग्रेड वेतन रु. | दि.११/६/१९८१ अन्वये वरिष्ठ 

2,800/-  ।लिपिकाची२ पदे 
ब) औद्योगिक सुरक्षा व संचालनालयाच्या मुंबई 
आरोग्य वरिष्ठ १ कार्यालयासाठी मंजूर करण्यात 
संचालनालय,पुणे लिपिक आली होती. पैकी वरिष्ठ 
(कार्य-१) लिपिकाचे एक पद aA. उ. 
ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई-०५११/ 
प्र.क्र.२९/का-१, दि.९/९/२०१४ 
अन्वये सह संचालक,पुणे (कार्य- 
१) येथे स्थलांतरीत करण्यात 
आले आहे. 

२ औद्योगिक सुरक्षा व| लघुलेखक शि रु.९,३००- |शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | निम्न श्रेणी ३४,८०० आस्थापना- १०२००/(१२६७)/ 
मुंबई ग्रेड वेतन | भाग-१/२००४/ काम-१, 

रु.४,३००/- | दि.२९/६/२००४ 

३ औद्योगिक सुरक्षा व | दप्तरबंद i रु.४,४४०- | MASH का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, ७,४४० एफडीई- ३२६४/१५००/ काम-३, 
मुंबई ग्रेड वेतन रु. | दि.२२/६/१९६४ 

१,६००/- 

४ औद्योगिक सुरक्षा व | अधिक्षक i रु.९,३००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, ३४,८०० एफडीई- ३२८०/(१५९७)/ का-६, 
कल्याण ग्रेड वेतन रु. | दि. ११/६/१९८१ व शा.नि.उ.ऊ. 

४,२००/- ।वका.वि. आस्थापना-१०२००२/ 
(१२६७)/ भाग-१/२००४/ काम-१, 
दि.२९/६/२००४ 

षु औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक २  ।रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई-१३२४६/ १३०९८७/ 
अपर संचालक, पुणे ग्रेड वेतन | काम-३, दि.२९/३/१९६५ 

रु.१,९००/- 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१ 


६ औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००- |शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकळेखक २०,२०० एफडीई- १९७८/११६२/काम-६, 
सोलापूर ग्रेड वेतन रु.  दि.१४/८/१९८० 

१,९००/- 

७ |।औद्योगिक सुरक्षा व | अधिक्षक रु.९,३००- |शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | (सांख्यिकी) ३४,८०० एफडीई- १९७८/११६२/काम-६, 
ठाणे ग्रेड वेतन | दि.१४/८/१९८० 

रु.४,२००/- 

८ |।औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई- १९७८/११६२/काम-६, 
ठाणे ग्रेड वेतन | दि.१४/८/१९८० 

रु.१,९००/- 

९ औद्योगिक सुरक्षा व | वाहन रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | चालक २०,२०० एफडीई- ३२८५/३३८७/काम-६, 
ठाणे ग्रेड वेतन | दि.९/२/१९८५ 

रु.१,९००/- 

f औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००- |शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०, २०० एफडीई- १९७८/११६२/ काम-६, 
सातारा ग्रेड वेतन | दि.१४/८/१९८० 

रु.१,९००/- 

हि औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००- |शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक 20,200 एफडीई- २७८२/(२३८५)/ काम- 
रायगड ग्रेड वेतन ६, दि.८/९/१९८२ 

रु.१,९००/- 

१२ ।औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई- ३२८०/(१५९७)॥/ काम- 
नाशिक ग्रेड वेतन | ६, दि.११/६/१९८१ 

रु.१,९००/- 

१३ ।औद्योगिक सुरक्षा व वाहन रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | चालक २०,२०० एफडीई- ३२८४/(२९३८)/ काम- 
नाशिक ग्रेड वेतन (६, दि.३०/१/१९८४ 

रु.१,९००/- 

१४ ।औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २०,२०० एफडीई- ३२८०/(१५९७)॥/ काम- 
कोल्हापूर ग्रेड वेतन ६, दि.११/६/१९८१ 

रु.२,४००/- 

१५ ।औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई- ३२८०/(१५९७)/काम-६, 
कोल्हापूर ग्रेड वेतन | दि.११/६/१९८१ 

रु.१,९००/- 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३१९/प्र.क्र.५१०/कामगार-१ 


१६ ।औद्योगिक सुरक्षा व वाहन रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | चालक २०,२०० एफडीई- ३२९०/५३३०/काम-८, 
कोल्हापूर ग्रेड वेतन | दि.७/४/१९९२ 

रु.१,९००/- 

१७ ।औद्योगिक सुरक्षा व | अधिक्षक रु.९,३००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, ३४,८०० एफडीई- ३२००/१५९७/काम-६, 
औरंगाबाद ग्रेड वेतन | दि.३/७/१९८१ 

रु.४,२००/- 

१८ ।औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २०,२०० एफडीई- ३२८०/(१५९७)/काम-६, 
औरंगाबाद ग्रेड वेतन | दि.११/६/१९८१ 

रु.२,४००/- 

१९ ।औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक रु.५,२००- ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक २०,२०० एफडीई- ३२८०/(१५९७/काम-६, 
औरंगाबाद ग्रेड वेतन | दि.११/६/१९८१ 

रु.१,९००/- 


Digitally signed by Satish Bhartiya 


Satish Bhartiya कट डा 


Maharashtra, OU = Industry Energy and 
Labour Department 
Date: 2019.03.12 12:42:50 +05'30' 


Caferat भारतीय) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१, दि.८ मार्च, २०१९. 

परिशिष्ट “क 

रासायनिक कक्ष 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१ 09 
वेतन” शी संबंधित पदे. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दिनांक 
२/४/१९८६ . 


अ.क्र कार्यालय पदनाम पदांची वेतनश्रेणी 
संख्या 

[ae २ ३ 8 4 

= “औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | सह Gap शि रु.१५,६००-३९,१०० 
संचालनालय, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) ग्रेड वेतन रु.६,६००/- 

२  ।* औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक शिडी रु.१५,६००-३९,१०० 
संचालनालय, कल्याण ग्रेड वेतन रु.५,४००/- 

३ ।* औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक शि रु.१५,६००-३९,१०० 
संचालनालय, वसई ग्रेड वेतन रु.५,४००/- 

४ joer सुरक्षा व आरोग्य | अधिक्षक शि रु.९,३००-३४,८०० 
संचालनालय, नागपूर ग्रेड वेतन रु.४,२००/- 

५ औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक शशी रु.१५,६००-३९,१०० 
संचालनालय, ठाणे ग्रेड वेतन रु.५,४००/- 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, 
दिनांक २/४/१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात उप संचालकांची २ पदे मंजूर करण्यात आली 
होती, परंतु 

* शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१/५/२०११ अन्वये 
मुंबई कार्यालयातील उप संचालकांची २ पदे सह संचालक, कल्याण येथे १ व सह संचालक, 
वसई येथे १ अशाप्रकारे स्थलांतरीत करण्यात आली आहेत. 

तसेच शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम- 
६, दि.२/४/१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात सह संचालकांचे एक पद मंजूर करण्यात आले होते, 
परंतु 


+ शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.१५/२/२०१२ अन्वये 
मुंबई कार्यालयातील सह संचाळकाचे १ पद सह संचालक, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) येथे स्थलांतरीत 
करण्यात आले आहे. 


Digitally signed by Satish Bhartiya 


i 7 DN: CN = Satish Bhartiya, C = IN, S = 
atl 5 h h a rt | y a Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Industry Energy and Labour Department 
Date: 2019.03.12 12:43:08 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३१९/प्र.क्र.५१०/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१, दि.८ मार्च, २०१९. 
परिशिष्ट “ड 


लेखाशिर्ष क्र. “के-४ मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-००४ संशोधन 
व सांख्यिकी -(००)-(०१) औद्योगिक कारणांमुळे होणारे रोग व धोक्याचे उद्योग यामधील संशोधन 
(२२३० ०४५२) ०१ वेतन” शी संबंधित पदे. 


अ.क्र कार्यालय पदनाम | पदांची वेतनश्रेणी पदनिर्मिती 
संख्या 
औद्योगिक सुरक्षा | वरिष्ठ शि रु.५,२००- शा.नि.विकास विभाग, क्र. 
व आरोग्य | लिपिक २०,२०० एफडीई-१३४७/४८-जे, 
संचालनालय, ग्रेड वेतन | दि.११/५/१९५६ 
मुंबई २,४००/- 


Satish Bhartiya 


Digitally signed by Satish Bhartiya 

DN: CN = Satish Bhartiya, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Industry Energy and 
Labour Department 

Date: 2019.03.12 12:43:29 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१, दि.८ मार्च, २०१९. 
परिशिष्ट “इ” 
सुरक्षा कक्षातील ७ पदे 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८१/काम-६, दिनांक 
२९/११/१९८५, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/ काम-१, 
दिनांक ३१/५/२०११. 

लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) ०१ वेतन” 
शी संबंधित पदे. 


अ.क्र कार्यालय पदनाम पदांची वेतनश्रेणी 
संख्या 
|, a २ ३ 8 4 
i औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | सह संचालक चा रु.१५,६००-३९,१०० 
संचालनालय, मुंबई. ग्रेड वेतन रु.६,६००/- 
२ औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक aa रु.१५,६००-३९,१०० 
संचालनालय, मुंबई. ग्रेड वेतन रु.५,४००/- 
३ |* औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य| उप संचालक az रु.१५,६००-३९,१०० 
संचालनालय, रायगड ग्रेड वेतन रु.५,४००/- 
४ |# औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य अधिक्षक a रु.९,३००-३४,८०० 
संचालनालय, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) ग्रेड वेतन रु.४,२००/- 
५ ।औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | अधिक्षक २ रु.९,३००-३४,८०० 
संचालनालय, मुंबई. (सांख्यिकी) (मुंबई -१) | TS वेतन रु.४,२००/- 
(वसई- 9) 
६ ।औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | लघुटंकलेखक aa रु.५,२००-२०,२०० 
संचालनालय, मुंबई. ग्रेड वेतन रु.२,४००/- 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दिनांक 
२/४/१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात उप संचालकांची २ पदे मंजूर करण्यात आली होती, परंतु 

*शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१/५/२०११ अन्वये * मुंबई 
कार्यालयातील उप संचालकांचे १ पद, सह संचालक, रायगड येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 

APSA का.वि. क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दि.०२/०४/१९८६ अन्वये मुंबई 
कार्यालयात अधिक्षकांचे १ पद मंजूर करण्यात आले होते. शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई- 
०५१११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.०९/०९/२०१४ अन्वये मुंबई कार्यालयात अधिक्षकांचे १ पद सह 
PASH, GY (कार्यक्षेत्र-१) येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 


Digitally signed by Satish Bhartiya 
1 1 DN: CN = Satish Bhartiya, C = IN, S = 
atl 5 h h arti ya Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Industry Energy and 
Lab 


abour Department 
Date: 2019.03.12 12:43:45 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३१९/प्र.क्र.५१०/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१, दि.८ मार्च, २०१९. 


परिशिष्ट “फ” 


वैद्यकीय शाखेचे बळकटीकरणासाठीच्या ६ पदांचा तपशील 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३४९४/सीआर-१६३/काम- 
११, दिनांक ४/१/१९९५ व छासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई- 
३४९६/४११/काम-११, दिनांक ४/६/१९९६. 


अ.क्र कार्यालय पदनाम पदांची वेतनश्रेणी 
संख्या 
Ea २ 3 3 4 
7 औद्योगिक सुरक्षा व राजपत्रित शि रु.९,३००-३४,८०० 
आरोग्य संचालनालय, वरिष्ठ वैज्ञानिक ग्रेड वेतन रु.४,४००/- 
मुंबई. अधिकारी 
fp अराजपत्रित — B.4, 200-20, 200 
कनिष्ठ वैज्ञानिक ग्रेड वेतन रु.२,८००/- 
अधिकारी 
१॥ एका वरिष्ठ प्रयोगशाळा क्या रु.५,२००-२०,२०० 
सहाय्यक ग्रेड वेतन रु.२,४००/- 
eh | अधिक्षक शिंगी रु.९,३००-३४,८०० 
ग्रेड वेतन रु.४,२००/- 
yp वाहन चालक २ रु.५,२००-२०,२०० 
(मुंबई-१) ग्रेड वेतन रु.१,९००/- 
(पनवेळल-१) 


; . Digitally signed by Satish Bhartiya 
Sati S h B hartiya DN: CN = Satish Bhartiya, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Industry Energy and 


Labour Department 
Date: 2019.03.12 12:44:00 +05'30' 


(afear भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१ 


शासन निर्णय,क्र.औसुवआ ०३१९/प्र.क्र.५०/कामगार-१, दि.८ मार्च, २०१९. 
जोडपत्र 


विवरणपत्र “a” “ब” “cp” आणि “इ” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 
२२३०- | कामगार व सेवायोजन 


०१- कामगार 
१०२- | कार्यस्थान परिस्थिती व सुरक्षितता 
(00)(09) | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय (२२३००५२१) 


विवरणपत्र “ड” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 
२२३०- | कामगार व सेवायोजन 
शिक कामगार 
००४- | संशोधन व सांख्यिकी 
(00)(09) | औद्योगिक कारणामुळे होणारे रोग व 
धोक्याचे उद्योग यामधील संशोधन 
(22300842) 


विवरणपत्र “फ” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 
२२३०- | कामगार व सेवायोजन 
| आत कामगार 
०२- | कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता 
(००)(०७) | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागांचे 


बळकटीकरण (२२३००९८९) 
5 atis h DN cN = Sash Bharya, ci S- 
jaharashtra, O = Government 
. Maharashtra, OU = Industry Energy 
Bhartiya Date: 2019.03, 12 12:44:16 +0530 
(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


